वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी 
अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत श्री. कुकडेश्वर आदिवासी 
हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या.,जुन्नर या संस्थेस रु.२.०० कोटी एवढे एक वेळचे 
अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -१९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- 


१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय क्र: प्रक्रिया-११२००४/प्र.क्र.१६२ 
(3) /९ स, दि.१२.१०.२००७. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय क्र: प्रक्रिया -१११०/प्र.क्र.१८/१-स 
दि. ०९.०४.२०१३ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या होतीमालास योग्य व रास्त भाव मिळावा व त्या 
अनुषंगाने पूरक रोजगार निर्मिती व्हावी या उद्देशाने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
योजनेंतर्गत राज्यातील कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांना शासन हमीवर कर्ज आणि शासकीय 
भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याकरीता धोरणात्मक निर्णय शासन निर्णय क्र.प्रक्रिया- 
११२००४/प्र.क्र.१६२(आ)/९-स, दि.१२ ऑक्टोबर, २००७ अन्वये शासनाने घेतला आहे. 

सदर शासन निर्णयानुसार कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थाना वाढीव प्रकल्प किमतीचे आणि 
खेळते भांडवलाचे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत अथवा इतर वित्तीय 
संस्थांकडून १:९ या प्रमाणात शासनहमीवर अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते. या शासन 
निर्णयातील वित्तीय पुरवठयाकरिता खालील आकृतीबंध आहे. 


रि राज्य शासनाच्या हमीवर रा.स.वि.नि. | प्रकल्प किंमतीच्या ६०% 
किंवा इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज. 

२ | राज्य शासनाचे भागभांडवल प्रकल्प किंमतीच्या ३६% 

३ | संस्थेचे स्वभागभांडवल प्रकल्प किंमतीच्या ४% 


एकूण १००% 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 


श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक मर्या. जुन्नर, ता. जुन्नर, जि. पुणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत नोंदणी क्रमांक 
पीएनओ/पीआरजी/(अ)१०२/९८-९९/पुणे, दिनांक १६ मार्च १९९९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था आहे. संस्थेचे कार्यक्षेत्र पुणे जिल्हयापुरते मर्यादित असून संस्थेचा 
उद्देश पिवळा हिरडा, बाळ हिरडा इत्यादींवर प्रक्रिया करुन औषध तयार करणे असा आहे. 

उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ ऑक्टोबर, २००७ मधील तरतुदी नुसार संस्थेचा १:९ या 
प्रमाणात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेतंर्गत व इतर वित्तीय संस्थांना शासन हमीवर 
अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबतचा रु.३३५.६४ लाखाचा प्रस्ताव उक्त संस्थेकडून पणन संचालक 
पुणे यांचेमार्फत सादर करण्यात आलेला होता. त्यानुसार या संस्थेच्या पिवळा हिरडा, बाळ हिरडा 
इत्यादींवर प्रक्रिया करुन औषध तयार करण्याच्या प्रकल्पास रा.स.वि.नि., नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासनाने दि.०९.०४.२०१३ अन्वये खालील आकृतीबंध मंजूर केला. 


(रक्‍कम रूपये लाखात) 
अ.क्र तपशील टक्केवारी (प्रकल्प आर्थिक 
किंमतीच्या) आकृतीबंध 
हि रा.स.वि.नि.किंवा इतर वित्तीय ६०% २०१.०९ 
संस्थाकडून कर्ज (वित्तीय संस्था 
नाबार्ड यांचे कर्ज) 
२ | राज्य शासनाचे भागभांडवल ३६% १२१.०९ 
3. संस्थेचे स्व भागभांडवल ०४% १३.४६ 
एकूण १००% ३३५.६४ 


दिनांक १२ ऑक्टोबर, २००७ मधील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कृषि प्रक्रिया संस्था 
तिच्या उद्योगाकरिता संस्थेस रु.५.०० कोटीच्या मर्यादेत हवे असलेले कर्ज संस्था रा.स.वि.नि. 
किंवा इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊ शकते. त्यानुसार, सदर संस्थेने नाबार्डकडे कर्जाचा 
प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार नाबार्डने त्यांच्या दि.१०.०९.२०१२ रोजीच्या पत्राद्वारे शासन 
हमीशिवाय (Umbrella Program on Resource Management-UPNRM) अंतर्गत संस्थेच्या 
रु.४३७.६४ लाख एवढ्या किंमतीच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मान्यता दिली. 


अ.क्र. विवरण रक्‍कम (रुलाखात,) 

१. | न सभासद भागभांडवल ८०.०० 

२ शासन भागभांडवल १२१.०९ 

३. नाबार्ड कडून कर्ज (हासन हमीशिवाय) १८३.३१ 

४ नाबार्डकडून खेळते भागभांडवल ५३.२४ 
एकूण ४३७.६४ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 


तथापि, दि.१६.११.२०१५ च्या पत्रान्वये नाबार्डने सदर कर्जाची रक्‍कम रु.२५२.५२ लाख 
(रु.१६७.९३ लाख कर्ज + रु.४५.३१ खेळते भागभांडवल + रु.३९.२८ अर्थसहाय्य) एवढी सुधारित 
केली असून, त्यापैकी नाबार्डने रु.१६७. ९३ लाख एवढी रक्‍कम सदर संस्थेस वितरित केली आहे. 
सदर कर्ज हे ७ वर्षाच्या कालावधीत देण्यात आलेले होते. तथापि, ७ वर्ष पूर्ण होऊनही प्रकल्प 
पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही व त्यामुळे सदर संस्थेस या कर्जाची परतफेड वेळेवर करता आली 
नाही. 

संस्थेच्या प्रकल्प खर्चामध्ये वाढ झाल्यास सदर वाढीव किंमत संस्थेने स्वबळावर उभी 
करावयाची आहे. वाढीव किंमतीमध्ये शासनाच्या अर्थसहाय्याचा कोणताही सहभाग असणार 
नाही, या अटीवर राज्य शासनाने संस्थेस रक्‍कम रूपये १२१.०९ लाख एवढे भागभांडवलाच्या 
प्रकल्पास दि.९.४.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देऊन खालील विविध शासन 
निर्णयान्वये वेळोवेळी सदरची रक्‍कम अदा केलेली आहे. 


अ. शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक संस्थेस अदा करण्यात आलेली 
क्र. रक्‍कम (रूपये लाखात) 
शासकीय भागभांडवल 
(कोल्हे कमिटी) 
च्च क्र.प्रक्रिया-१११०/प्र.क्र.९८/९-स, दि.२२/०८/२०१४ ३४.९३ 
२ | क्र.प्रक्रिया-१११०/प्र.क्र.९८/९-स,दि. २०/०३/२०१५ ८.७३ 
३ | क्र.प्रक्रिया-१११०/प्र.क्र.९८/९-स, दि. ३१/०३/२०१६ २०.३८ 
४ | क्र.प्रक्रिया-१११०/प्र.क्र.९८(भाग-२)/९-स, १०.०९ 
दि. ३१/०३/२०१७ 
५ | क्र.प्रक्रिया-१११०/प्र.क्र.९८(भाग-२)/९-स, ४६.९६ 
दि.१८/०१/२०१८ 
एकूण १२१.०९ 


राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बँक (Aas), मुंबई यांनी सदर संस्थेच्या रूपये ४३७.६४ 
org इतक्या प्रकल्प किंमतीपैकी कर्ज स्वरूपात रक्कम रूपये २५२.५२ लाख 
(भागभांडवल--खेळते भागभांडवल-- आर्थिक सहाय्य) मंजूर केले असून त्यापैकी रूपये १६७.९३ 
लाख दि.१६.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये अदा केले आहेत. संस्थेस सर्व alata मिळालेली 
एकूण रक्‍कम रु.४००.६३ लाख पैकी संस्थेने प्रकल्प उभारताना जमीन खरेदी, अनमोल फार्मा 
MMR, वाळण गृह तसेच इतर तद्‌नुषंगिक बाबींपैकी एकूण रु.४००.६३ लाख एवढी रक्‍कम खर्च 
केली आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 


संस्थेकडील परतफेड रकमेचा तपशिल खालीलप्रमाणे :- 


अ. । एजन्सीचे | आदेश क्रमांक व । प्राप्त निधी (एक्कम लाखात) | परतफेड रक्कम (लाखात) 
क्र नाव दिनांक भाग अनुदान | कर्ज भाग अनुदान | कर्ज 
भाडवल भाडवल 
१ | राज्यशासन | उक्त नमूद १२१.०९ a Zz a हिं दिं 
(पणन तक्‍्त्यानुसार 
विभाग) 
२ | नाबार्डबंक | NB.MRO/ BID- 7 - १६७.९ 7 7 ११.४१ 
UPNRM/ १५०१७/ ३ केवळ 
UPNRMHirda तीन हप्ते 
2/0७०/२०१५-१६ परतफेड 
दि.१६/११/२०१५ केली 
३ | महाराष्ट्र मराफऔवमं/औ.ब/ २५.०० । i | 
राज्य फल । प्रक्रिया व मुल्य 
उत्पादन व | अनु.वि.आ./७८८ 
औषधी /१५ 
वनस्पती दि.१६/०३/२०१५ 
मंडळ 
४ । महाराष्ट्र मराफऔवमं/औ.ब/ | ५.०० 1 i | 
राज्य फल । प्रक्रिया व मुल्य 
उत्पादन व | अनु.वि.आ. / ७८८/ 
औषधी १५ 
वनस्पती दि.१६/०३/२०१५ 
मंडळ 
4 | SFAC@Y. ) | SFAC/MH/99- a 7 १४.६१ शि | | 
कृषक १३९/४७५/२०१६/५ 
(व्यापार संघ । ८३१ 
दि.२०/०३/२०१७ 
६ | स्वभाग शि ६७.०० | ॥। 7 7 स्वभाग 
भांडवल भांडवल 
असल्याने 
परतफेड 
नाही. 
एकूण १८८.०९ | 30.00 | १८२.५ शि 1 ११.४१ 
४ 
एकत्रित एकूण ४००.६३ ११.४१ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 


सदर संस्थेने हिरडा या फळावर प्रक्रिया करुन टॅनिंग, इलेजिक व गॅलिक असिड तयार 
करण्यासाठी लागणारी मशिनरी प्रकल्पाच्या ठिकाणी बसविली असून काही मशिनरींची जोडणी व 
चाचणी करणे अद्याप बाकी असल्याने सदर संस्थेचे कामकाज सुरु झालेले नाही. दरम्यानच्या 
काळात कोविड-१९ महामारीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर करण्यात 
आलेली होती. त्यामुळे, प्रकल्प उभारणीचे कामकाज करता आले नाही. लॉकडाऊन नंतर 
परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर आवश्‍यक मनुष्यबळाचा अपुरा पुरवठा, जी.एस.टी. मध्ये 
झालेली वाढ, बांधकामाच्या पूर्वीच्या ठेकेदाराच्या खर्चात झालेली वाढ, बांधकामाच्या कच्च्या 
मालाची वाढीव किंमत या सर्व कारणांमुळे प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीतही वाढ झाली. यास्तव, सदर 
संस्थेस वाढीव निधीची आवश्यकता निर्माण झाली. तसेच नाबार्डकडून घेतलेले कर्ज वेळेत परत न 
करता आल्यामुळे संस्था एन.पी.ए. मध्ये गेली व पुढील कर्ज पुरवठा बंद झाला. 

त्यानुसार, सदर संस्थेने रु.१२१०.०० लाख इतक्या किंमतीचा वाढीव प्रकल्पाचा प्रस्ताव 
आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर केला होता. सदर प्रस्ताव आदिवासी 
विकास विभागाच्या समितीपुढे सादर करण्यात आला. सदर समितीने प्रस्तावाची छाननी करुन 
सदर संस्थेस रु.७९६.४० लाख एवढ्या रकमेच्या वाढीव प्रस्तावाची शिफारस केली. तथापि, 
नाबार्डच्या कर्जाची परतफेड रु.२.०० कोटी इतकी रक्‍कम सदर संस्थेकडून प्राथम्याने परतफेड 
होणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतरच सदर संस्थेस आदिवासी विकास विभागाकडून रु.७९६.४० लाख 
एवढी रक्‍कम पुढील प्रकल्प उभारण्यासाठी उपलब्ध करुन देता येणार आहे. 

श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,जुन्नर, जि.पुणे 
हा कृषि प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याबाबत नियोजन विभागामार्फत दि.१५.०९.२०२२ रोजी 
मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मा.मुख्यमंत्री 
महोदय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पणन विभागामार्फत “श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,जुन्नर, जि.पुणे या संस्थेस रु.२.०० कोटी एवढे 
एकवेळचे अर्थसहाय्य देण्याची योजना” मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जुन्नर, पुणे या 
संस्थेच्या प्रकल्पास आदिवासी विकास विभागाकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होणे व प्रकल्प कार्यान्वित 
होणे या संदर्भात औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य 
योजनेअंतर्गत श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,जुन्नर 
कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थेस एक वेळचे अर्थसहाय्य रु.२.०० कोटी अदा करण्यास खालील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 


१. उक्त योजनेमधून रु.२.०० कोटी एवढया एकवेळच्या अर्थसहाय्याचा वापर श्री. 
कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जुन्नर या 
संस्थेने नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड करण्यासाठीच करावा. 

२. सदरची योजना ही फक्त श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या. जुन्नर, पुणे या संस्थेपुर्तीच मर्यादित असेळ. तसेच सदर 
संस्थेस देण्यात येणारे एक वेळेचे अर्थसहाय्य ही बाब पूर्वोदाहरण म्हणून वापरता 
येणार नाही. 

३. सदर संस्थेस शासनाच्या भागभांडवल परत फेडीच्या शासन निर्णय दिनांक ०९ 
एप्रिळ २०१३ मधील अटी व शर्ती (सदर अटी व शर्ती यांत काही सुधारणा/ बदल 
झाल्यास त्यासह) बंधनकारक राहतील. 

२. सदर योजनेमधून अर्थसहाय्य देण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करण्यास व सदर 
लेखाशिर्षाअंतर्गत आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

३. प्रस्तुत आदेश आदिवासी विकास विभाग यांच्या मान्यतेने तसेच नियोजन विभागाने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४४/का.१४३१ दि.१८ मे, २०२३ व वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. ४०३/२०२३ दि.१४ ऑगस्ट,२०२३ अन्वये दिलेले अभिप्राय व त्याबाबत मा. मंत्रिमंडळाच्या 
दि.७ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१९१५४१३१४६०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH DNYANDEO DESHMUKH 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=CO-OPERATION 

SA NTOS H D N YA N D EO MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9652b1a97746d93924d97e059e2acb2aa9b6ef9c2644ab23e6c8 
01f3e656b5ad, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DESHMUKH rast ON OE DESI 
(संतोष ज्ञा. देशमुख) 
उप सचिव, सहकार व पणन विभाग 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री, (गृह, विधी व न्याय) महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
५. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन मुंबई, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रक्रिया-२०२२/प्र.क्र.१७/१-स, 


६. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास ) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२.महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१६.व्यवस्थापकिय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ४, सिरी इन्स्टिटयुडानल 
एरिया, हौज खास, नवी दिल्ली- ११००१६. 
१७.प्रादेशिक संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५, बी.जे.रोड, पुणे-१. 
१८. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२०.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) मंत्रालय, मुंबई. 
२१.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
२२.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
२३.लेखाधिकारी, पणन संचालनालय, म.रा. पुणे-१. 
२४.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२५.अध्यक्ष, श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. 
जुन्नर,पुणे. 
२६. निवडनस्ती (१-स). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


